सन 98-2020 या आर्थिक वर्षाचा 
प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना या केंद्र पुरस्कृत 
योजनेचा प्रशासकीय खर्चासाठी केंद्र व राज्य 
हिऱ्याचा (६०: ४०) निधी वितरित करण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रमाव -२०२०/२२८/प्र.क्र.९९/कु.क. 
१० वा मजला, बी विंग, गो.ते.रुग्णालय संकुल इमारत 
नवीन मंत्रालय, लो.टि.मार्ग, मुंबई ४०० ००१ 
तारीख: 39 मार्च, २०२० 
वाचा - 
१ सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन ज्ञापन क्रमांकः अर्थसं -२०२०/प्र.क्र.७८/अर्थसंकल्प, 
दि. १६.०३.२०२० 
२) अतिरिक्‍त संचालक, आरोग्य सेवा, राज्य कुटुंब कल्याण कार्यालय, पुणे यांचे जावक 
क्रमांकः राकुकका/२॥॥॥॥१/४/न.क्र.१७८८८-९०/२०२०, दि. ०३.०३.२०२० 
३) केंद्र शासनाच्या महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाचे क्र.१५/८८/२०१७- PMMVY, 
दि.२.३.२०२० चे पत्र. 


प्रस्तावना - 

सन २०१९-२०२० या आर्थिक वर्षात प्रधानमंत्री मातृवंदना योजनेच्या अमलबजावणीसाठी केंद्र 
शासनाकडून प्रशासकिय खर्चासाठी एकूण रु.६,२५,२१,२६८/- (रुपये सहा कोटी पंचवीस लक्ष 
एकवीस हजार दोनशे अडुसष्ट फक्त) एवढा निधी राज्यास प्राप्त झाळा आहे. या निधीस अनुरुप असा 
राज्य VIPAT Yo % नुसार रु.४,१६,८०,८४५/- (रुपये चार कोटी सोळा लक्ष ऐंशी हजार आठडोी 
पंचेचाळीस फक्त) असा एकूण रु.१०,४२,०२,११३/- (रुपये दहा कोटी बेचाळीस लक्ष दोन हजार एकऱो 
तेरा फक्त) एवढा निधी वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय - 

सन २०१९-२०२० या आर्थिक वर्षाचा प्रधानमंत्री मातृवंदना योजनेसाठी प्रशासकिय खर्चासाठी 
केंद्र शासनाकडून प्राप्त झालेला केंद्र aay Go % नुसार रु.६,२५,२१,२६८/- (रुपये सहा कोटी 
पंचवीस लक्ष एकवीस हजार दोनशे अडुसष्ट फक्त) व राज्य (ESATA ४०% नुसार रु.४,१६,८०,८४५/- 
(रुपये चार कोटी सोळा लक्ष ऐंशी हजार आठशे पंचेचाळीस फक्त) असा एकूण रु.१०,४२,०२,११३/- 
(रुपये दहा कोटी बेचाळीस लक्ष दोन हजार एकशे तेरा फक्त) एवढा निधी या शासन निर्णयान्वये 
वितरीत करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः WATT -२०२०/२२८/प्र.क्र.९९/कु.क.. 


2. 


प्रधानमंत्री मातृ वंदना या केंद्र पुरस्कृत योजनेचा प्रशासकीय खर्च सन २०१९-२०२० या आर्थिक 


वर्षात विभागाच्या अर्थसंकल्पात मंजूर असलेल्या लेखाशीर्षाखालील तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


अ.क्र तपशील केंद्र/राज्य हिस्सा 
लेखाशिर्ष अर्थसंकल्पिय तरतुद | वितरीत करावयाची 
रक्‍कम 
ai २ 3 3 4 
| मागणी क्र. आर-१, २२११ कुटुंब | २२११ १४१२ | रु.१५,४७,००,०००/- | रु.६,२५,२१,२६८/- 
कल्याण, ००-१०३ माता व बाल (६० % केंद्र हिस्सा) 
आरोग्य, ०२ प्रधानमंत्री सुरक्षित 
मातृत्व सहयोग कार्यक्रम, (०२) (०४) 
प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना 
(प्रशासकिय खर्च) (he पुरस्कृत 
योजना) (केंद्र हिस्सा ६०%) २२११ 
१४१२, २० इतर प्रशासकिय खर्च 
२ | मागणी क्र. आर-१, २२११ कुटुंब | 2299 १४२१ | रु. ४,५०,००,०००/- | रु.४,१६,८०,८४५/- 


कल्याण, ००-१०३ माता व बाल 
आरोग्य, ०२ प्रधानमंत्री सुरक्षित 
मातृत्व सहयोग कार्यक्रम, (०२) (०५) 
प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना 
(प्रशासकीय खर्च) (he पुरस्कृत 
योजना) (राज्य हिस्सा ४०%) २२११ 
१४२१, २० इतर प्रशासकिय खर्च 


(४० % राज्य हिस्सा) 


एकूण 


रु.१०,४२,०२,११३/- 


३. 


उपरोक्त निधीसाठी मुख्य प्रशासकीय अधिकारी, आरोग्य सेवा, राज्य कुटुंब कल्याण कार्यालय, 


पुणे यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून आणि अतिरिक्‍त संचालक, आरोग्य सेवा, कुटुंब 
कल्याण, माता बाल संगोपन आणि शालेय आरोग्य, पुणे यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित 


करण्यात येत आहे. 
सदर शासन निर्णयान्वये वितरित केलेल्या निधीबाबतचे देयक कोषागारात सादर करुन विहित 


8. 


केलेल्या बाबीवर खर्च करण्यासाठी राज्य आरोग्य सोसायटी- PMMVvy यांच्याकडे निधी सुपूर्द 
करण्यात यावा. 
या शासन निर्णयान्वये योजनेसाठी वितरित केलेल्या निधीतून योजनेच्या प्रशासकीय खर्चाचे 
उपयोगिता प्रमाणपत्र व योजनेच्या प्रगतीचा अहवाल केंद्र व राज्य शासनास विहित प्रपत्रात केंद्र 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


घ्‌. 


शासन निर्णय क्रमांकः WATT -२०२०/२२८/प्र.क्र.९९/कु.क.. 


शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार वेळोवेळी पाठविण्यात यावा. तसेच सदरचा खर्च योजनेच्या 
प्रशासकीय बाबींवर करण्यात यावा. प्रधानमंत्री मातृ वंदना या केंद्र पुरस्कृत योजनेच्या प्रशासकीय 
खर्चासाठी प्राप्त झालेल्या अनुदानापेक्षा अधिक खर्च होणार नाही याची संबंधित अधिकारी यांनी दक्षता 
घ्यावी. 


६. सदर शासन निर्णय नियोजन विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.५८/२०२०/कार्या१४७२, 
दि.१२.३.२०२० व वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.१४४/अर्थोपाय, दि.३१.३.२०२० 
अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२००३३११२४९०२७८१७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Varsha Munjaji 


९0० post 
° ee st=Maharashtra, 
2.5.4.20=2f3096a175796cc670522c4aff 
U Nn) ठे] | 97da20b708981b5122e87¢8346c4cc74 


68f821, 
serialNumber=1bd844032884bbf2167 
bc99cd85325223aceef69d02bd455b7¢ 


B h a ro se a6972491623e0, cn=Varsha Munjaji 
Bharose 


Date: 2020.03.31 18:05:44 +05'30' 


(वर्षा मुं. भरोसे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२ (लेखा अनुज्ञेयता/लेखापरिक्षा), मुंबई/नागपूर 
२. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 
३. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
४. आयुक्‍त आरोग्य सेवा, तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
५. संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 
६. सह संचालक (अर्थ व प्रशासन), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 
७. अतिरिक्‍त संचालक, आरोग्य सेवा, राज्य कुटुंब कल्याण कार्यालय, पुणे. 
८. मुख्य प्रशासकिय अधिकारी, आरोग्य सेवा, राज्य कुटुंब कल्याण कार्यालय, पुणे. 
९. वित्त विभाग (व्यय-१३/अर्थसंकल्प-९), मंत्रालय, मुंबई. 
१०. सार्वजनिक आरोग्य विभाग (अर्थसंकल्प/ळेखा), मंत्रालय, मुंबई. 
११. प्रधान सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहाय्यक 
१२. निवडनस्ती 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


